महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील एकूण ४०३ अस्थायी पदांना तसेच 
महासमादेशक व उप महासमादेशक, होमगार्ड अशा 
एकूण ४०५ अस्थायी पदास मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विजा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- 9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०२१/प्र.क्र.२२/विजा-८, 

दि.१०.०३.२०२२ 

२) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मस/कार्या-२/२०२२/१८३८,दि.२३.०८.२०२२ 

3) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मस/कार्या २/२०२२/१८३७, दि.२३.०८.२०२२ 

४) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मस/कार्या-२/२०२१/१८६३, दि. २३.०८.२०२२ 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 


प्रस्तावना : 


महासमादेडशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ४०३ 
अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेशक, होमगार्ड,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई AM एकूण voy 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक १ अन्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंतमुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२२ रोजी wet आहे.वित्त विभाग, शासन 
निर्णय,दि.१८.०८.२०२२अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांनादि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास 
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील एकूण ४०३ अस्थायी पदांना तसेच ASMA व SIMA, 
होमगार्ड,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अशा एकूण voy अस्थायी पदासदि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८ 


शासन निर्णय :- 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील सोबतच्या 
“प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद एकूण ४०३ अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेशक, 
होमगार्ड,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अशा एकूण yoy अस्थायी पदासदि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष*२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०७) 
होमगार्ड (२०७००२८१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यातयावा वसदरचा खर्च वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१४१६२०५८७८२९ असा आहे. हा SATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
M | N A KS H | D EVI DAS DEPARTMENT(TRANSPORT), postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0ea81 1 13f6df694c04d4b835d0f3328844e438498d9d 1d7bcfc 
c2bf1f5abf98a, 
pseudonym=3ECC0123EF2E9557 142DB57330C5E392065C2897, 
KA R H A D E serialNumber=64757COF2E9C5E56362BC8E7A79ABEE993C28EBD3D21 
BC22D37A4D8E12AD1CB3, cn=MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 
Date: 2022.09.14 16:24:07 +05'30' 


(मिनाक्षी क-हाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

8) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, आ.पु.क.,मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विजा-८, दिनांक :- १४.०९.२०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अस्थायी पदांचा तप्ील 


अ.क्र. । पदनाम गट वेतन श्रेणी 


| महासमादेशक गट-अ HAG 


Pay Matrix Level 16 
(7 th Pay Commission) 


2 उपमहासमादेठक गट-अ HAG 


Pay Matrix Level 15 
(7 th Pay Commission) 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय 


अ.क्र. | पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
ia] वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-अ (राजपत्रित) Poet 
2. कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) a_i 
३. सहायक लेखापरिक्षण अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) re 
४. प्रमुख लिपिक गट-क ie *' 
५. वरिष्ठ लिपिक गट-क २ 
६. लिपिकटंकलेखक- गट-क ४ 
पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क २ 
नाईक (शिपाई) गट-ड [१ 
९. शिपाई गट-ड ३ 
ee, |] ०. | स्वच्छक गट-ड ie 
एकूण a 


समादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय 


अ.क्र. | पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
|. | fear गट-क १२ 
२ हेड कॉन्स्टेबल गट-क ha = — = 
3 कॉन्स्टेबल आर्मोरर गट-क ie | 
४ पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क fe 
५ | कॉन्स्टेबल चालक गट-क a 
द प्रशिक्षित आर्मारर हवालदार गट-क ae - _-'!| 
एकूण sw | 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विज्ा-८, दिनांक :- १४ .०९.२०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 
समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, घाटकोपर, मुंबई 


अ.क्र. पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
|. :॥| प्रदर्शाक गट-क ७ 
२ लिपीक-टंकलेखक गट-क el 
3 भांडारपाल गट-क २ 
४ क्वॉर्टरगाड होमगाड गट-ड (१. - | 
षु आचारी गट-ड २ 
& माळी गट-ड ॥ क 
७ सफाईंगार गट-ड — 

धोबी गट-ड त... =4 

एकूण १६ 
सर्व जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालयातील पदे 
अ.क्र. | जिल्हा समादेशक कार्यालय गट मंजुर पदे वेतन श्रेणी 
(३३ जिल्हे) 
ie प्रशासकीय अधिकारी गट-क | २५ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
२ प्रमुख लिपिक ८ 5-८:२५५००-८१११०० 
३ वरिष्ठ लिपिक ९ 5-८:२५५००-८१११०० 
४ कनिष्ठ लिपिक शिका 5-६:१९९००-६३२०० 
षु चालक ८ 5-६:१९९००-६३२०० 
नि केद्र नायक ३३ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
७ पळटन नायक ३३ 5-१३:३५४००-११२४०० 
८ समग्री प्रबंधक सुभेदार २९ $-१०:२९२००-९२३०० 
९ हवालदार निदेठाक १२४ 5-८:२५५००-८१११०० 
शिक हवालदार लिपिक ३३ 5-६:१९९००-६३२०० 
ती. =| सैनिक गट-ड ।४ 5-३:१६६००-५२४०० 
१२ शिपाई ३७ 5-१:१५०००-४७६०० 
एकूण | ३५३ 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अस्थापनेवरील अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र संवर्ग मंजुर पदे 

।१ | गट-अ ३ 

२ गट-ब २ 

३ गट-क ३४८ 

४ गट-ड 42 
एकूण | ४०५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


